सन २०१८-१९ करीता आदिम जमाती 
विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत प्राप्त 
निधी वितरणास मान्यता व कार्यारंभ 
आदेश देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १०/०१/२०१९ 


वाचा - 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.5.९०.११०१५/०४/२०१८-७६॥७, 
दि.२१/०६/२०१८. 
२. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/04(90)/209¢-Grants/PVTG, 
दि.२१/१२/२०१८ (२ पत्रे) 


प्रस्तावना - 


केंद्र शासनास सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता आदिम जमाती विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रस्ताव 
सादर करण्यात आले होते. सदर प्रस्तावांच्या अनुषंगाने जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली येथे प्रकल्प 
मुल्यमापन समितीची (Project Appraisal Committee-PAC) बैठक दि. २३/०५/२०१८ रोजी आयोजित 
करण्यात आलेली होती. या बैठकीच्या वाचा क्र. १ वरील इतिवृत्तान्वये केंद्र शासनाने एकुण रु. १२३०.२६ लक्ष 
निधीच्या प्रस्तावांना मान्यता प्रदान केळेली आहे. केंद्र शासनाने वाचा क्र. २ वरील पत्रांन्वये वितरीत केलेला 
रु.१२३०.२६ लक्ष इतका निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे वित्त विभागाने प्रमाणित केले 
असल्याने प्रस्तुत निधी अंमलबजावणी यंत्रणेस म्हणजेच आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांना वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय (Government resolution)- 


केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ करिता आदिम जमाती विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत मंजूर केलेल्या 
एकूण रु. १२३०.२६ लक्ष (रु. बारा कोटी तीस लक्ष सव्वीस हजार रूपये फक्त) इतक्या निधीतुन पुढील 
कामांकरीता तालिकेत स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या निधीच्या मर्यादेत खर्च करण्यास व मंजूर योजनांसाठी 


कार्यारंभ करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


योजनेचे नाव 


योजनेचे ठिकाण / 
योजना राबविणारी 
यंत्र 

(>20/॥1९/संस्था ) 


सन २०१८-१९ 
करीता मंजूर 
निधी 
(रु.लाखात) 


वितरीत 

करण्यात 
येणारा निधी 
(रु.लाखात) 


२ 


३ 


Construction of Girls Hostels at Laheri 
Ashram School 1 school with 
approximately 150 PVTG girl's student 
Rs.493 lakh/Hostel 


PO-ITDP 
Bhamaragad 


Construction of School Building in 
Halewara Ashram School no.of 
Beneficiaries Approximately 300 Student 


PO-ITDP 
Bhamaragad 


123.50 


123.50 


Implementation of Drinking Water supply 
scheme (solar Based) for Kolam Gudas 


PO-ITDP 
Chandrapur 


64.00 


64.00 


Building social capital through training and 
nurturing 60 youth leaders (Gram saathis ) 
20 each from 3 PVTG communities 


TRTI/Mumbai 
School 
Economics 
public policy 


of 
and 


135.60 


135.60 


Policy formulation for PVTGs_ based on 
field research & need assessment —Tribal 
research centre Mumbai School of 
Economics & Public Policy 


TRTI/Mumbai 
School of 
Economics and 
public policy 


154.76 


154.76 


Creating dedicated schools for 3 PVTGs 
with special facilities 


Commissionerate 


105.00 


105.00 


Bicycle distribution to 
students who complete 
successfully 


Katkari girls 
class 10 


PO-ITDP 
Dahanu 


5.00 


5.00 


Establishment of Education hub various 
laboratory (various laboratory i.e. libarary, 
science geography, botany, zoology lab) at 
Govt.Ashram School . 


PO-ITDP Pen 


50.00 


50.00 


To give scholarships to the girls studying in 
class 8th to 10th (Rs 600 per month to 
katkari girl student ) 


PO-ITDP 
Jawhar 


20.80 


20.80 


Nursery and Kindergarten to PVTG 
Children before admission in first standard 
in Namankit school. 


PO-ITDP 
Chandrapur and 
Kinwat 


2.00 


2.00 


Residential Programme 
constable recruitment, 
recruitment. 


for police 
armed Forces 


PO-ITDP 
Chandrapur and 
Kinwat 


oe 


co 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


12 | Honey Bee Collection & training & PO-ITDP Pen 15.00 15.00 
accessories, marketing 
13 | To provide subsidy to the farmers of PO-ITDP 
Primitive tribes for the cultivation of Tuti 27.00 27.00 
S Jawhar 
and Sonchafa. 
14 | Formation of women SHGs of PVTG Sicha ee ade 15.00 15.00 
Households 
15 | Community well for Irrigation T : 
ES init @11 Lacs exch) PO-ITDP Aheri 55.00 55.00 
16 | Financial support to the Adivas tribe groups PO-ITDP 
to start brick kilns business Bahan 70.00 70.00 
(7 units@ 10 lakh each) 
17 | To provide employment to the educated PO-ITDP 
unemployed of the primitive tribe by 60.00 60.00 
a3 ‘ Jawhar 
Providing computers and Xerox machines 
18 | Financial support for the production of | PO-ITDP 31.20 31.20 
brick to Tribal societies Jawhar ; , 
19 | Organising cultural festivals of 3 PVTGs to TRTI 75 00 75.00 
showcase their music, cuisine and craft 
20 Stiching machine providing to women Po-ITDP Aheri 2.40 2.40 
21 | Training & Tool Kit Supply to PVTG For | PO-ITDP 2.00 2.00 
Honey Collection Chandrapur ; ; 
>> जा ; य TG PO-ITDP 
Driving skill training programme to PVTGs Gadchiroli 5.00 5.00 
a Providing mini rice - mill to PVTGs hagas : 3.00 3.00 
Gadchiroli 
24 | Training and Tool kit supply to PVTG for | PO-ITDP 
: G ee 8.00 8.00 
honey collection adchiroli 
25 | The Maharashtra Association of | Yavatmal/ 
Antropological science ATC-Amravati 2000 22-00) 
28 Financial Assistance for Dry Fish Business Ags 20.00 20.00 
Jawhar 
नृ 1230.26 1230.26 
otal 


२. उपरोक्त रु. 9230.24 लक्षचा खर्च मागणी क्र. टी-५, मुख्य SAMY २२२५- अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - ०२ - अनुसूचित जमातीचे 
कल्याण - ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत 
योजना, (०१) (४० आदिम जमातीच्या विकासासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना अन्वये केंद्रीय सहाय्य, ३१ सहायक 
अनुदाने (२२२५ ३००१) (वेतनेतर) यामधीळ सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पित असलेल्या निधीतून करण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला आहे. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी तातडीने आहरीत 
करण्याची दक्षता घ्यावी व संबंधित अपर आयुक्‍्त,आदिवासी विकास / प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प /योजना अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यांना वितरित करावा. 


४. सन २०१८-१९ या वर्षामधील केंद्र शासनाकडुन संदर्भ क्र.१ कडील पत्रान्वये मंजुर योजनांपैकी अ.क्र. १ व 
२ वरील योजनांसाठी प्रशासकीय मान्यता शासन स्तरावरुन निर्गमित करण्यात आलेली आहे. अ.क्र.४,५,६,१४ व 
१९ वरील योजनांची मार्गदर्शक तत्वे शासन/आयुक्‍्तालय/आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे यांच्या 
स्तरावरुन निर्गमित करण्यात येतील. उर्वरित योजनांसाठी अपर आयुक्त/प्रकल्प अधिकारी यांनी शासन निर्णय 
दि.२२.१२.२०१७ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित 
करुन रुपरेषा तयार करणे, लाभार्थी निश्चित करणे,मुल्यमापन व आढावा घेणे इ. बाबींसाठी कार्यपद्धती निश्चित 
करावी.या योजनांसाठी प्रशासकीय मान्यता/मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करून योजनांची अंमलबजावणी तातडीने सुरु 
करण्याची जबाबदारी संबंधित अपर आयुक्‍त व प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 

५. केंद्र शासनाकडुन मंजुर सर्व योजनांचा मासिक प्रगती अहवाल संबंधित अपर आयुक्‍्त/प्रकल्प अधिकारी 
यांच्याकडुन प्राप्त करुन घेवुन दरमहा १० तारखेच्या आत शासनास सादर करणे व कार्यान्वित असलेल्या 
योजनांसंदर्भात पुढील निधी संबंधितांना वितरित करण्यापुर्वी त्या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल व 
झालेल्या खर्चाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी आयुक्त, आदिवासी विकास, 
नाशिक यांची राहील. 


६. ज्या योजना संबंधित प्रकल्प अधिका-यांच्या कार्यक्षेत्रात राबविल्या जातील त्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी 
व Geo-tagged photographs हे www.stcmis.gov.in/smis या वेबसाईट वर अपलोड करावेत. प्रकल्प 
राबविल्याबाबतचा आवश्‍यक दस्ताऐवज संबंधित प्रकल्प अधिका-यांमार्फत ठेवण्यात येवून तो योग्य प्रकारे जतन केला 
जाईल याची दक्षता संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून घेण्यात यावी व योजनांची कालबद्ध अंमलबजावणीची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अपर आयुक्‍त व प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 


७. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ज्या बाबींसाठी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात 
आलेली आहे, त्याच बाबींसाठी खर्च करावे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवाळासह 
शासनास सादर करण्याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०/अर्थापाय, दिनांक ०७/०१/२०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५५/.॥8॥॥/१५॥॥9.90७.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११०१४५५५६७२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itsingh R Rajput 
ent Of Maharashtra, 
postalCode=400032, 


Ajitsingh 
R Rajput 
(अ.रा.राजपूत) 

कार्यासन अधिकारी 


75be611413980d3efebe7cde8la 

0b7b526b5159edd099, 
168d31c7d800af039db3657f6a 
6b7ca135b2c868025eb3e, 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. आयुकत, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
८. सहसचिव /उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
९. अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास,ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 
१०.अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 
११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२.सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
१३.नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


